RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ६ ] 


सोमवार , फेब्रुवारी ९, २०१५ /माघ २०, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठ ४, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती ) 
( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२. 

क्रमांक पंसनि . २०१३ / प्र.क्र .१३७(३ )/पंरा-२.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासकीय अधिसूचना , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , 
क्रमांक झेडपीए-२०१२ / १०६९ / प्र.क .२१७(१)/पं.रा.१, दि. ३१ जुलै २०१४ अन्वयेपालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांसाठी नवीन जिल्हा परिषद निर्माण 
केली आहे 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. ५ ) च्या कलम ५७ चे उप - कलम ( ३) 
मधील तरतुदीनुसार पालघर जिल्ह्याच्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पाडल्या असुन पंचायत समिती गठीत झाली आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व 
उपसभापती ) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक) नियम , १९६२ मधील नियम २ इ व २ फ, मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , पालघर 
पंचायत समितीच्या सभापती पदांचे वाटप सार्वत्रिक निवडणुकानंतर तिच्या पहिल्या बैठकीच्या दिनांकापासुन पुढील अडीच वर्षांसाठी सोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्यानुसार करीत आहे . 


. 


भाग चार - ब - २६-१ 


( १ ) 


अनुसूची 


अ.क्र. 


जिल्ह्याचे 


अनुसूचितजाती 


अनुसूचितजमाती 


सर्वसाधारण 


पंचायत समितीची 


नागरिकांच्यामागासवर्गाचा 

प्रवर्ग 


नाव 


सख्या 


अ 


ब 


अ 


अ 


अ 


अनुसूचित जातीसाठी 


अनुसूचित 
जाती(महिला) 


अनुसूचित जमातीसाठी 


अनुसूचित जमाती (महिला) यांच्यासाठी 


नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या 
प्रवर्गासाठी 
( 
विमुक्त 
जातीवभटक्या जमातीसह) 


यांच्यासाठीराखून 


सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (महिला) 


सर्वसाधारण 

प्रवर्गासाठी राखूनठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत 


राखून 
ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत 
समित्यांचे सभापती 


ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत 
समित्यांच्या 


नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्ग(महिला) यांच्यासाठी 

(विमुक्त 
जातीवभटक्या जमातीसह) 


राखून 
ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत 
समित्यांच्या सभापतींच्या 
पदांचीसंख्या 


राखून 
ठेवावयाच्या 


राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील 


समित्यांच्या 


जिल्ह्यातील 


राखून 
ठेवावयाच्या 
जिल्ह्यातील 


पचायत 


सभापताच्या पदांचीसंख्या 


समित्यांच्या 


सभापतीच्या 
पदांचीसंख्या 


पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या पदांचीसंख्या 


राखून 
ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील 


सभापतीच्या पदांचीसंख्या 


पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या 
पदांचीसंख्या 


पंचायत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी ९, २०१५ /माघ २०, शके १ ९३६ 


समित्यांच्या सभापतींच्या 


पदांचीसंख्या 


(२) 


(३) 


(६) 


(७) 


(८) 


(९) 


(१०) 


पालघर 


८ 


१ 


१ 


महाराष्ट्राचेराज्यपालयांच्याआदेशानुसारवनावाने, 


व्ही 
. 
व्ही 
. 
गुजर 
, 


शासनाचेउपसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ९, २०१५ / माघ २०, शके १९ ३६ 


३ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 , 

dated the 9th February 2015 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS ( PRESIDENT, VICE - PRESIDENT AND CHAIRMAN OF SUBJECT COMMITTEES ) AND 
PANCHAYAT SAMITIS ( CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN ) (RESERVATION OF OFFICES AND ELECTION ) RULES , 
1962. 


No. PSE - 2013 /CR - 137 ( 3 )/PR-2.-Whereas , by the Government Notifications, Rural 
Development and Water Conservation Department , No. ZPA . 2012 / 1069/CR - 217 ( 1)/PR - 1, dated 
31st July 2014 has created new Zilla Parishads for Thane and Palghar Districts ; 


And whereas, in pursuance of the provisions of sub -section ( 3) of section 57 of the Maharashtra 
Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah V of 1962), the Panchayat Samitis of the 
Palghar District , after its general elections have been duly constituted ; 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of rules 2E and 2F of the Maharashtra Zilla 
Parishads (President, Vice- President and Chairman of Subject Committees ) and Panchayat Samitis 
( Chairman and Deputy Chairman ) (Reservation of offices and Election ) Rules, 1962, the Government 
of Maharashtra is hereby allots the number of offices of Chairperson of the Panchayat Samitis of 
the Palghar District for a period of two and half years commencing from the date of its first 
meeting after the general elections in the manner as shown in the Schedule appended hereto . 


Schedule 


४ 


ScheduledTribes 


General 


Sr. No. 


Scheduled 

Castes 


BackwardClassof 

Citizens 


NameNumber of 

of 
DistrictPanchayat 

Samiti 


A 


B 


A 


B 


A 


B 


A 


B 


Numberof 

Officesof Chairmanof 
Panchayat Samitisin theDistrict 

tobe reserved 

for Scheduled 


NumberofNumberof 

OfficesofOfficesof ChairmanofChairmanof 
PanchayatPanchayat SamitisinSamitisin theDistricttheDistrict tobe 

tobe reservedforreserved Scheduled 

for Castes.Scheduled 
(Women) 

Tribes 


Numberof Officesof Chairman Panchayat Samitisin theDistrict 

tobe reserved 

for Scheduled 

Tribes. (Women) 


NumberofNumberof 

OfficesofOfficesof ChairmanofChairmanof PanchayatPanchayat SamitisinSamitisin theDistricttheDistrict forGeneralforGeneral 

(Women) 


Numberof 

Officesof Chairmanof 
Panchayat Samitisin theDistrict 

tobe reservedfor 
thecategory ofBackward 

Classof 
Citizens (Including Vimukta Jatisand Nomadic Tribes) 


STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 


Numberof 

Officesof 
Chairmanof Panchayat Samitisin theDistrict 

tobe reservedfor 
thecategory ofBackward 

Classof Citizens 
(Including Vimukta Jatisand Nomadic 

Tribes) 
(Women) 


castes. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी ९, २०१५/ माघ २० , शके १९ ३६ 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) 


(11) 


1 


Palghar 


8 


3 


3 


1 


1 


ByorderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 


V.V.GUJAR, DeputySecretarytoGovernment. 


